शुध्दीपत्रक - “श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर भंडारा 
डोंगर, पालखीतळ, नेवासा, क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा 
निर्माण करणे”, या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या 
संनियंत्रण व अंमजबजावणीसाठी विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयात 
निर्माण करण्यात आलेली अस्थायी पदे पुढे चालु 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ मार्च, २०२२. 
वाचा :- 
नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१३/प्र.क्र.५८/का.१४४४ दि. ३.०९.२०२१. 
शुध्दीपत्रक :- 
वाचा येथील दि.३.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील शोवटच्या 
ओळीतील “दि.१ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२” ऐवजी “दि.१ सप्टेंबर, २०२१ ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी, २०२२” असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३२४१६२९२०२३१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH ण ण णा 
KULKARNI 1 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
५) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,वांद्रे (पूर्व ),मुंबई-५१ 
६) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क, Hass, Fag 
७) नियोजन विभाग-का-१४२४/का-१४२१/का-१४२६/का-१४२७ मंत्रालय,मुंबई 
) 


८) निवड नस्ती का. १४४४, नियोजन विभाग. 


